मौजे आंबड, ता.अकोले, जि.अहमदनगर येथे 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना - २०१९ /प्र.क्र.२२९/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २८ ऑगस्ट,२०१९ 


वाचा: आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे /कक्ष-७अ/टे-७/ प्रा.आ.केंद्र, 
स्था/विशोषबाब/अहमदनगर/३९८७-३९८९/२०१९, दिनांक-१८.०६.२०१९. 


प्रस्तावना - 


मौजे आंबड, ता.अकोले, जि.अहमदनगर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करणेबाबतचा 


प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


मौजे आंबड, ता.अकोले, जि.अहमदनगर येथे “विशेष बाब” म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्र 


स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरु करण्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास समिती आणि जिल्हा 


परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठरावास मंजूरी घेण्यात यावी. सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी विहित 


पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर प्राथमिक आरोग्य केद्रांचे बांधकाम व पदनिर्मिती करणे 


याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०१९/प्र.क्र.२२९/आरोग्य-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२७१७२३९०२७६१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डु Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
Roshani DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn es h Maharashtra, O = Government 


Kadam Patil oa न 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्रा.आ. केंद्र/ उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 
९. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्रालय,मुंबई 
१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


